महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 
संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयाचे 
भाडे अदा करण्यासाठी अनुदान 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.४४/भाषा-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
या विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.४४/भाषा-१, दिनांक २७ मार्च, २०१८. 


पू्रकपत्र :- 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे अदा करण्यासाठी 
अनुदान मंजूर करण्याबाबतच्या संदर्भाधीन दिनांक २७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद 
H.9 नंतर परिच्छेद क्र.८ पुढीलप्रमाणे अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


परिच्छेद क्र.८ - 


८. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ नुसार, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-६, नियम-४० मधील अटी व शातींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३१११४४४०११३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed 
Apa ie by Aparna 


Arvi nd Arvind Gawde 
Date: 2018.03.31 
Gawde 12:27:59 +05'30' 


(अपर्णा अ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 


१०. 
११, 
१२. 


१२३. 
१४. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

मा.मंत्री (वित्त) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (वि.सु.), सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहायक, वित्त 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-४ / अर्थसं-१४), मंत्रालय, मुंबई, 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई, 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

भाषा-१ (ATS). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


